RNI No. MAHBIL 06425 / 13/ 1 / 2011 - TC 
Regn . No . L /RNP /PNCEM - 132 / 2013 
www .dgps.maharashtra . gov. in . 


& 


YamARL 


. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४, अंक - १३ ] 


शुक्रवार , २२ मे २०१५ / ज्येष्ठ १, शके १९३७ 


[ पृष्ठे २ 


असाधारण क्रमांक १३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी यांजकडून 
सोलापूर महानगरपालिका पोट -निवडणूक , २०१५ 

निवडणुकीची जाहीर सूचना 
( राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र क्रमांक रानिआ/ मनपा- २०१५/ प्र . क्र . १२/ का .- ०५, दिनांक १६ मे २०१५ ) 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ ( १९४९ चा मुंबई ५९ च्या) अंतर्गत सोलापूर महानगरपालिकेमधील रिक्त पदाच्या 
पोट-निवडणुकीसाठी कार्यक्रम . 

___ क्रमांक सोमपा/निवडणूक / ५१/ २०१५. - महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ चे अनुसूची प्रकरण -१, निवडणूक नियम , ८ 
मधील तरतुदीअन्वये मा . आयुक्त , राज्य निवडणूक आयोग , मुंबई यांनी क्रमांक एसईसी/ एमसी/ २००१/ सीआर- ४० / का - १० , दिनांक १७ नोव्हेंबर 
२००१ यांच्या पत्रान्वये निर्देशित केल्याप्रमाणे प्रदान करणेत आलेल्या अधिकारान्वये तसेच महाराष्ट्र शासन अध्यादेश क्रमांक ३४ / २००१ , 
दिनांक ७ नोव्हेंबर २००१ च्या कलम २ निवडणूक सूचना जाहीर करीत आहे . 

प्रभाग क्रमांक ४- ब व १८ - ब या निवडणूक प्रभाग मतदारसंघांतून सोलापूर महानगरपालिकेसाठी पोट -निवडणूक घ्यावयाची आहे. 

मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र , मुंबई यांनी पत्र क्रमांक रानिआ / मनपा- २०१५ /प्र. क्र . १२ / का . 
०५, दिनांक १६ मे २०१५ अन्वये ( परिशिष्ट -२) सोलापूर महानगरपालिकेच्या पोट-निवडणुकीकरिता खालीलप्रमाणे निवडणुकीचा कार्यक्रम 
जाहीर केला आहे . 

सोलापूर महानगरपालिका पोट -निवडणुकीचा कार्यक्रम 
अ. क्र . निवडणुकीचा टप्पा 

टप्पा सुरू करण्याची पूर्ण करण्याची तारीख 


. .. 


२२ - ५- २०१५ ( शुक्रवार ) 


१ आयुक्त , महानगरपालिका यांनी निवडणूक 

कार्यक्रम महाराष्ट्र शासन राजपत्रात व 

स्थानिक वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध करण्याची तारीख . 
२ नामनिर्देशनपत्रे देणे 


२२ - ५- २०१५ ( शुक्रवार ) ते २८ -५-२०१५ ( गुरुवार) 
( सकाळी ११.०० ते दुपारी ३. ०० ) तसेच २९ -५- २०१५ 
( शुक्रवार ) रोजी ( सकाळी ११ . ०० ते दुपारी २. ०० ) या वेळेत 
नामनिर्देशनपत्रे देण्यात येतील) (रविवार दिनांक २४ -५ - २०१५ 
रोजी नामनिर्देशनपत्रे देण्यात येणार नाहीत . ) 


( १ ) 


एच - १३१, भाग एक - अ ( असा.) (पु. वि. पु .) - १३- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा, असाधारण भाग एक -अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, २२ मे २०१५ , ज्येष्ठ १, शके १९३७ 


सोलापूर महानगरपालिका पोट -निवडणुकीचा कार्यक्रम -- चालू 


३ नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्याचा कालावधी 

२२ - ५- २०१५ ( शुक्रवार) ते २९ -५ - २०१५ ( शुक्रवार) 
( सकाळी ११. ०० ते दुपारी ३. ००) . 
( रविवार दिनांक २४ - ५- २०१५ रोजी नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात 

येणार नाहीत ). 
४ नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 

३० - ५- २०१५ ( शनिवार) ( सकाळी ११.०० वाजल्यापासून ) 
५ वैधरीत्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध 

छाननी पूर्ण झाल्यानंतर लगेच 
करण्याचा दिनांक . 
६ उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 

१ -६- २०१५ ( सोमवार ) ( दुपारी ३. ०० पर्यंत ) 
७ निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक 

२ -६ - २०१५ (मंगळवार ) ( सकाळी ११. ०० पासून ) 
८ - अ अंतिमरीत्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी 

२- ६- २०१५ (मंगळवार ) 
प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक . 
८ -ब मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्ध करणे 

२- ६- २०१५ (मंगळवार ) 
८ - क महानगरपालिका आयुक्त किंवा त्यांनी प्राधिकृत 

२- ६- २०१५ (मंगळवार ) 
केलेल्या अधिकाऱ्याने मतदान केंद्रनिहाय मतदार 

यादी प्रसिद्ध करणे . 
९ आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 

१४ -६ -२०१५ ( रविवार) 

( सकाळी ७. ३० ते सायंकाळी ५ . ३० पर्यंत ) 
१० मतमोजणी व निकाल जाहीर करण्याचा दिनांक 

.. १६- ६- २०१५ (मंगळवार) सकाळी १० . ०० पासून 
११ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात निकाल प्रसिद्ध करणे ... १८ -६- २०१५ ( गुरुवार ) रोजी किंवा तत्पूर्वी 

मा . राज्य निवडणूक आयोगाच्या दिनांक १६ मे २०१५ च्या आदेशातील आदेश क्रमांक (४) निवडणूक विषयक कामकाजासाठी 
आवश्यक अधिकारी/ कर्मचारी यांची नियुक्तीबाबत ( ४ . २ ) आयोगाच्या क्रमांक एसईसी- १०९५/ ३०६/ डेस्क - ३, दिनांक २ मार्च १९९५ च्या 
आदेशानुसार महानगरपालिका आयुक्त हे निवडणुकीच्या कामाकरिता कर्मचारी अधिग्रहित करण्यास सक्षम प्राधिकारी आहेत. त्यानुसार त्यांनी 
निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी , क्षेत्रीय अधिकारी, मतदान केंद्राध्यक्ष व इतर मतदान अधिकारी/ कर्मचारी 
यांच्या नियुक्त्या कराव्यात, असे आदेश देण्यात आलेले आहेत . त्यानुसार सोलापूर महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक ४- ब व १८ - ब 
पोट-निवडणूक - २०१५ करिता खालीलप्रमाणे निवडणूक निर्णय अधिकारी तसेच सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नेमणूक केलेली 
आहे . नामनिर्देशनपत्राचे वाटप व स्वीकृतीचे ठिकाण रकाना क्रमांक ५ मध्ये देण्यात आलेले आहे . 

तक्ता 
अ. क्र . निवडणूक निर्णय अधिकारी 

सहायक निवडणूक 

सुपूर्द करण्यात नामनिर्देशनपत्रांचे वाटप व 
निर्णय अधिकारी 

आलेला प्रभाग स्वीकृती इत्यादी कार्यवाही 
क्रमांक 

करणेचे ठिकाण 


सौ . अमिता दगडे, 
सहायक आयुक्त ( स ), 
सोलापूर महानगरपालिका, 
सोलापूर . 


श्री . सरकाजी आर. एम . , 
विभागीय अधिकारी , विभाग 
क्रमांक २, सोलापूर महानगरपालिका . 
श्री . मठपती एन . एस . , 
विभागीय अधिकारी, 
विभाग क्रमांक ५ , 
सोलापूर महानगरपालिका. 


४- ब व 
१८ - ब 


कौन्सिल हॉल , तळमजला , 
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर . 


वि . ना . काळम , 

आयुक्त , 
तथा निवडणूक अधिकारी , 
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर . 


सोलापूर , २२ मे २०१५.. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLIHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE . 


